समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक 
शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२१-२०२२ या 
आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जाती उपयोजना 
लेखाशीर्षांतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 

केंद्र हिस्सा (२२०२॥७४६) 

राज्य हिस्सा (२२०२॥७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०२१/प्र.क्र.३८ (भाग २)/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक : -२० जानेवारी, २०२२ 


वाचा - 
१. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ क्र. ७-२/२०२०-आय एस -१२ 
(पीटी.) (एससी), दिनांक २५ मार्च, २०२१ 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक बीलीटी-२०२१/प्र.क्र.०३/ 
अर्थसंकल्प (विघयो),दिनांक ५ जानेवारी,२०२२ व शुध्दीपत्रक दिनांक १७ जानेवारी,२०२२ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जाती उपयोजना लेखाशीर्षांतर्गत दिनांक २५ मार्च, २०२१ च्या पत्रान्वये रु.९०.५४ लक्ष इतका निधी 
तदर्थ स्वरूपात वितरीत केला आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाचा ६०% हिळछ्याचा रू. ९०.५४ लक्ष व 
राज्य हिस्सा ४०%नुसार रू.६०.३६ लक्ष याप्रमाणे एकूण १५०.९०लक्ष इतका निधी, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये व शुध्दीपत्रकान्वये मान्यता 
दिल्यानुसार वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती 
उपयोजना लेखाशीर्षाखाली रु.९०.५४ लक्ष इतका निधी वितरीत केलेला आहे. सदर योजना केंद्र 
शासन ६० % व राज्य शासन ४०% या प्रमाणात राबविण्यात येते. त्यास अनुसरुन केंद्र शासन हिस्सा 
६०% प्रमाणे रू.९०.५४ लक्ष व राज्य हिस्सा ४०% प्रमाणे रू.६०.३६ लक्ष असा एकूण १५०.९०लक्ष(रु. 
एकडो पन्नास लक्ष नव्वद हजार Had ) इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास सदर शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासननिर्णयक्रमांकःडायट-२०२१/प्र.क्र.३८ (भाग २)/प्रशिक्षण 


(SCSP Head) अनुसूचित जाती लेखाशीर्ष 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट वितरीत करावयाची तरतुद 

केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

(२२०२॥७४६) (२२०२॥७५५) 
०१ वेतन ७०.८२ ४७.२१ 
०६ दूरध्वनी.वीज व पाणी १.९५ १.३० 
१३ कार्यालयीन खर्च १४.७९ ९.८६ 
१४ इमारत भाडूपट्टी व कर ररत १.९९ 
एकूण ९०.५४ ६०.३६ 


केंद्र शासनाने दिनांक २५ मार्च,२०२१ च्या पत्रान्वये वितरीत केलेला रु.९०.५४ लक्ष इतका 
निधी मागणी क्र.एन-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, (०१),प्राथमिक शिक्षण,७८९,अनुसूचित जातींसाठी 
विशेष घटक योजना,(०१)अनुसूचित जाती उपयोजना,(०१)(०३) समग्र शिक्षा अभियान (केंद्र हिस्सा ६० 
टक्‍के ) कार्यक्रम ळेखाशीर्ष २२०२आय ७४६ खाली व राज्य हिस्स्याचा निधी (०१) (०४) समग्र शिक्षा 
अभियान (राज्य हिस्सा ४० टक्‍के) कार्यक्रम लेखाशीर्ष २२०२आय ७५५ खाली रु.६०.३६ लक्ष असा 
एकूण रु.१५०.९० लक्ष इतका निधी सन-२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 


वित्त विभागाच्या दिनांक ६.४.२०२१,२४.६.२०२१ व १४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकामधील दिलेल्या निर्देशांचे काटकोरपणे wed करावे. या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 
५.०१.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये व दिनांक १७ जानेवारी,२०२२ च्या शुध्दीपत्रकान्वये मान्यता 
दिल्यानुसार,सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर 
करण्यात आला आहे त्याच उदिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती 
MPSIMS वर अद्ययावत करण्यात यावीत. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०६०/व्यय १४,दि. 24.99.2029 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःडायट-२०२१/प्र.क्र.३८ (भाग २)/प्रशिक्षण 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२०१४५५३१२०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


e 
S W a t | M a d h Uu ka [| DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, postalCode=400032, 
st=Mahi 


laharashtra, 
2.5.4.20=82e1d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe62c 
ba2439a81b4be4, 


serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4f8d59 
a Nn a bc9d8067628d62bcdc1a, cn=Swati Madhukar Nanal 
Date: 2022.02.03 17:06:14 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, ५ मुंबई, नागपूर. 
७. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे. 

८. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,पुणे. 
१०.प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ३पैकी३ 


